केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत 
परंपरागत कृषी विकास योजनेकरिता ekvy) सन 
२०१९-२० या आर्थिक वर्षाचा अखर्चित निधी सन २०२०- 
२१ च्या अर्थसंकल्पीय निधीतून वितरीत करणेबाबत. 

केंद्र हिस्सा (लेखाशिर्ष २४०१बी२०३) 

राज्य हिस्सा (लेखाशिर्ष २४०१बी२१२) 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.२९/अर्थसंकल्प (विघयो) 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :-०१ फेब्रुवारी, २०२१ 
वाचा :- १) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि.१६.०४.२०२० 
२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थस-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि.४.५.२०२० 
3) कृषि व शहोतकरी कल्याण विभाग, कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे पत्र क्र. 
F. ९०.९-३५/२०१५-0७॥१.॥, दि.०८.०५.२०२० 
४) कृषि व पदुम विभागाची नस्ती क्र.योजना-३३२०/प्र.क्र.८१/१-ओ 


शासन निर्णय :- 

केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत परंपरागत कृषी विकास या योजनेसाठी अनुसूचित जाती 
घटकांकरिता सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात मागणी क्र.एन-३, २४०१-पीक संवर्धन, (००) (७८९)-अनुसूचित 
जाती उपयोजना, (०१) अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत योजना (०१) (१३) कृषी उन्नती योजना-परंपरागत 
कृषी विकास योजना केंद्र हिस्सा Go टक्के (२४०१8२०३) या लेखाशिर्षाखाली रु.३००.०० लाख, (०१) (१४) कृषी 
उन्नती योजना-परंपरागत कृषी विकास योजना राज्य हिस्सा ४०्टक्के (२४०१8२१२) या लेखाशिर्षाखाली 
रु.२००.०० लाख इतका नियतव्यय मंजूर आहे. 

वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१६.४.२०२० रोजीच्या परिपत्रकान्वये राज्यात कोरोना विषाणूमुळे 
उद्भवलेली महामारीची परिस्थिती विचारात घेऊन सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरिता निधी वितरीणाची 
कार्यप्रणाली ठरवून दिलेली आहे. तसेच संदर्भाधीन क्र.२ अन्वये वित्त विभागाने कार्यक्रमांतर्गत योजनांच्या ३३ टक्के 
मर्यादेत खर्चासाठी नियोजनात्मक सूचना केलेल्या आहेत. तसेच केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या मागील वर्षामधील निधी 
वितरणाकरिता वित्त विभागाची सहमती घेणे अनिवार्य केळे आहे. या अनुषंगाने कृषी व पदुम विभागाच्या संदर्भाधीन 
नस्तीवर वित्त विभागाने दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन व कृषी व पदुम विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.४ येथील प्रस्तावास 
अनुसरुन सन २०१९-२० या वर्षातील अखर्चित निधी करीता उपरोक्त सन २०२०-२१ करीता अर्थसंकल्पीत 
तरतूदीतून (०१) (१३) कृषी उन्नती योजना-परंपरागत कृषी विकास योजना केंद्र हिस्सा ६० टक्के (२४०१२०३) या 
ळेखाशिर्षाखाली रु.४१.१५ लाख तसेच (०१) (१४) कृषी उन्नती योजना-परंपरागत कृषी विकास योजना राज्य हिस्सा 
४०टक्के (२४०१२१२) या लेखाशिर्षाखाली रु.२७.४४ लाख असा एकूण रु.६८.५९ लाख इतका निधी प्रशासकीय 
विभाग प्रमुख म्हणून सचिव, कृषी व पदुम विभाग यांना अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यास 
शासन मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 
२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. कोरोनामुळे राज्याची आर्थिक 
स्थिती afters गंभीर स्वरुपाची राहण्याची शक्यता असल्याने सदर वितरीत निधी खर्च करतांना नियंत्रक 
अधिकारी यांनी विहित पध्दतीने काटकसरीच्या उपाययोजना करुन खर्च करावा. सध्याच्या शासकीय धोरणास 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.२९/अर्थसंकल्प (विघयो) 


अनुसरुन मंजूर आराखड्यानुसार याच वर्षात निधी खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच उपलब्ध करुन दिलेल्या 


तरतूदीतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल, लेखाशिर्षनिहाय/ उपलेखाशिर्षनिहाय तसेच साध्य झालेले भौतिक 
उद्दिष्टनिहाय माहिती, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र, संबंधित क्षेत्रिय अधिकारी यांनी आयुक्‍त, समाजकल्याण, 
संबंधित प्रादेशिक उप आयुक्‍त, समाजकल्याण, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग व कृषी व पदुम विभाग 
यांना प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवणेबाबत दक्षता घ्यावी. 

३. विभाग प्रमुख / नियंत्रक अधिकारी यांनी अनुसूचित जाती घटकांसाठीचा निधी त्याच घटकांवर खर्च होईल 
याची दक्षता घ्यावी, जेणेकरुन शासनाला या योजनांवर होणाऱ्या खर्चावर संनियंत्रण ठेवता येईल. 

४. सदर झासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करतांना विभागप्रमुख तसेच नियंत्रक 
अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तीय नियम तसेच 
वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१६.०४.२०२० च्या शासन परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन 
करावे. 

५. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१६.०४.२०२० रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये 
प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात आणि वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.२९८/२०२०/ 
व्यय-१, दि.१८.१२.२०२१ अन्वये प्राप्त सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०२०२१२४९१५५०२२ असा आहे. सदर आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Prashant Pundlik Wagh 


ICode=400032, st= 


Prashant oa 


6cBe6b832, 


ment of Maharashtra, ou=Social Ju: 


stice & Special 


‘Maharashtra, 
1c290a7221620636ede8425d6a870aa0240f18 


०726965 
* serialNumber=5599270e38b296e5e5d814f15976561a3ec66d875aeb4 
U n | a h 25d735e1d7c12140929, cn=Prashant Pundlik Wagh 
Date: 2021.02.02 12:54:12 +05'30° 


(प्रशान्त पुं. वाघ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


Ee) 


सचिव, कृषी व पदुमण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

आयुक्त, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

आयुक्त, कृषी, महाराष्ट्र राज्य 

सर्व प्रादेशिक उप आयुक्‍त (समाजकल्याण) (समाजकल्याण आयुक्‍तालयामार्फत) 
ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, yar मजला, विधानभवन, मुंबई 
महालेखापाल (लेखापरिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/ नागपूर 
वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

निवडनस्ती (अर्थसंकल्प/ विघयो), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग. 


ORS ee OS र तटी उटी 


aon 


पृष्ठ २ पैकी २ 


